श्री.एस.व्ही.सोनवणे, तत्कालीन सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ यांच्या राजीनामा मंजूर 
करण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजीना-२०१८/प्र.क्र.१८/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १०.०४.२०१८ 


वाचा - १ शासन आदेड़ा क्र.राजीना-२०१६/प्र.क्र.२०७/सेवा-२, दिनांक २४.८.२०१६ 
२) श्री.एस.व्ही.सोनवणे यांचा दिनांक २७.१२.२०१७ रोजीचा अर्ज 


शासन शुध्दीपत्रक 


श्री.एस.व्ही.सोनवणे, तत्कालीन सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांच्यासंदर्भातील दिनांक २४.८.२०१६ 
रोजीचे अ.क्र.१ येथील आदेश अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे. 


श्री.एस.व्ही.सोनवणे, सहायक अभियंता श्रेणी-१ हे केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत झालेली नागरी 
सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यामुळे, त्यांना दिनांक २९.८.२०१६ पासून प्रशिक्षणास जावयाचे असल्याने त्यांना केंद्र 
शासनाच्या सेवेत रुजू होण्यासाठी दिनांक २५.८.२०१६ (मध्यान्होत्तर) पासून राज्य शासनाच्या सेवेतील 
सहायक अभियंता श्रेणी-१ या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


सदर शुध्दीपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४५/का.८, 
दिनांक ९.२.२०१८ अनुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१७४०२०१११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kamble 
ou=Publi 


Arvind 
Jagannath 
Kamble 


Jagan: 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजीना-२०१८/प्र.क्र.१८/सेवा-२ 


३ 
४ 


4 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

मुख्य अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 

श्री.एस.व्ही.सोनवणे, सहायक अभियंता श्रेणी- १ द्वारा मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक 
कार्यासन आस्थापना-१/२/३ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन सेवा-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती) 


o~ 


an 


YS <-> wer > ः--< 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


